अपंग व्यक्‍ती, वरिष्ठ नागरिक व समाजातील दुर्लक्षित 
घटक यांच्यासाठी स्थापन ११ FATS न्यायालयातील ५५ 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : विठोन्या १३१८/प्र.क्र.२१०/का-नऊ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक :- ०५ मार्च २०२१ 


पहा : 9) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय, क्र: जगन्या १३१४/प्र.क्र.१६४/का-९, दि.०३.०३.२०१८. 
२) जिल्हा व सत्र न्यायालय, नाशिक यांचे दि.१४.०१.२०२१ रोजीचे पत्र. 
३) जिल्हा व सत्र न्यायालय, ठाणे यांचे दि.२१.०१.२०२१ रोजीचे पत्र. 
४) जिल्हा व सत्र न्यायालय, लातूर यांचे दि.३०.०१.२०२१ रोजीचे पत्र. 
५) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., दि.१५.०२.२०२१ 


प्रस्तावना : 
अपंग व्यक्‍ती, वरिष्ठ नागरिक व समाजातील दुर्लक्षित घटक यांच्याशी संबंधित १००० पेक्षा जास्त 


प्रकरणे प्रलंबित आहेत अशा ११ ठिकाणी संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये ११ विशेष न्यायालये स्थापन 
करण्यात आली असून सदर न्यायालयाकरीता आवश्‍यक ५५ अस्थायी पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. 
सदर अस्थायी पदे दि.०१.०३.२०२१ पासून पुढे सुरु ठेवण्याची विनंती जिल्हा व सत्र न्यायालय, नाशिक, 
ठाणे व लातूर यांनी संदर्भ क्र. २ ते ४येथील प्रस्तावान्वये केळी आहे. संदर्भ क्र.५ येथील वित्त विभागाच्या 
शासन निर्णयान्वये दि.०१.०३.२०२१ ते दि.३१.०८.२०२१ पर्यंत अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याचे अधिकार 
प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार सदर पदे पुढे चाळू ठेवण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


अपंग व्यक्‍ती, वरिष्ठ नागरिक व समाजातील दुर्लक्षित घटक यांच्याशी संबंधित १००० पेक्षा जास्त 
प्रकरणे प्रलंबित आहेत अशा ११ ठिकाणी स्थापन ११ विशेष न्यायालयातील एकूण ५५ अस्थायी पदे 
दि.०१.०३.२०२१ ते दि.३१.०८.२०२१ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मुदतवाढ देण्यात येत 
आहे. 


अ.क्र पदनाम पदसंख्या 
Pe जिल्हा न्यायाधीठा | ae q 

२ | लघुलेखक (उच्च श्रेणी) pad | q 

३ | वरिष्ठ लिपीक ae q 
कनिष्ठ लिपिक pad | q 

५ | शिपाई Pa q 
एकूण पदे 44 


शासन निर्णय क्रमांकः FIFA १३१८/प्र.क्र.२१०/का-नऊ 


२. याकरितायेणारा खर्च "२०१४, न्यायदान- (भारित) १०२- उच्च न्यायालये, १०२ (०९) (०१) जलदगती 
न्यायालयांसाठी केंद्र पुरस्कृत विशेष अनुदान क्र. २०१४ ०३८८" या शिर्षाखाली सन २०२१-२२ या वित्तीय 
वर्षासाठी मंजूर होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१५.०२.२०२१ द्वारे प्रशासकीय 
विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 
oe सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२१०३०८१६४१३५३९१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Anand Bharat Hodawadekar 
A Nn a Nn d B h a fa t DN: c=IN, o=Bombay High Court, ou=Judiciary, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=73fc506cde4a9660a8d8a1 bbbb09770620a8e0483 
814d28fc8eeee2d08fdc44d, cn=Anand Bharat 


Hodawadekar  tistvaica 


(आनंद भारत होडावडेकर) 
उप विधि सल्लागार-नि-उप सचिव 


ae) 


. मा.महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 

. मा. प्रबंधक (निरिक्षणे-१), मा.उच्च न्यायालय, मुंबई, 

३. मा.प्रबंधक(निरिक्षणे), उच्च न्यायालय (अपील शाखा) मुंबई, 

. प्रधान न्यायाधीछा, नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई 

५. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, परभणी, मुंबई, ठाणे, अहमदनगर, सातारा, लातूर, पुणे, 
नागपूर, सांगली, नाशिक व औरंगाबाद 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, परभणी, मुंबई, ठाणे, अहमदनगर, सातारा, लातूर, पुणे, 
नागपूर, सांगली, नाशिक व औरंगाबाद 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

९. महालेखापाल -एक (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई, 

१०. महालेखापाल -दोन (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर, 

११. विधि व न्याय विभाग कार्यासन-२३,२४,२५, 

१२. निवडनस्ती- कार्या. ९ 


A) 


o 


पृष्ठ २ पैकी २ 


